RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक ३ ९ ] 


बुधवार , जुलै २६, २०१७/ श्रावण ४ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३,किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ६० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


.. 


मिरा - भाईंदर महानगरपालिका 
सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ 

अधिसूचना 

क्रमांक मनपा/ निवि / २९ ४ / २०१७, दिनांक २६ जुलै २०१७ 
ज्याअर्थी, विद्यमान मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेची मुदत दिनांक २८ जुलै २०१७ रोजी संपत आहे ; आणि 
ज्याअर्थी, उक्त मुदत संपण्यापूर्वी नवीन महानगरपालिकेच्या स्थापनेसाठी सार्वत्रिक निवडणूक घेणे आवश्यक आहे; आणि 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांचे आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१७ /प्र.क्र .३९ / का .५, दिनांक १५ जुलै २०१७ अन्वये 
निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करून तो अधिसूचित करणेबाबत निर्देश दिलेले असून, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम १४( २) चे 
अधिकार महापालिका 

आयुक्त यांना प्रदान केले आहेत . 
त्याअर्थी, मी, डॉ. नरेश गिते , आयुक्त, मिरा- भाईंदर महानगरपालिका , मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम अनुसूची प्रकरण १ निवडणूक नियमाखालील नियम ८ अन्वये मिरा -भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ साठी प्रभाग 
क्र . १ ते २४ च्या निवडणुकीसाठी खालीलप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करीत आहे : 
निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना २६ जुलै २०१७ ( बुधवार ) 
शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची तारीख . 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या २६ जुलै २०१७ ( बुधवार ) सकाळी ११-०० ते 
वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी . २ ऑगस्ट २०१७ ( बुधवार ) दुपारी २-०० पर्यंत . 
वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 

२६ जुलै २०१७ ( बुधवार ) ते २ ऑगस्ट २०१७ ( बुधवार ) 
( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० पर्यंत ) 
( रविवार, दिनांक ३० जुलै २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) . 


अ.क्र 


१ 


... 


२ 


( १ ) 


भाग दोन - ६०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै २६, २०१७/ श्रावण ४, शके १ ९ ३ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४ 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ ( गुरुवार ) 
( सकाळी ११-०० वाजल्यापासून ). 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 


६ 


... 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


... 


दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ ( शनिवार ) ( दुपारी ३-०० पर्यंत ) 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ ( सोमवार ) 
( सकाळी ११-०० पासून ). 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ ( सोमवार ) 


८ 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 
यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 


... 


९ 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


... 


१० 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


दिनांक २० ऑगस्ट २०१७ (रविवार ) 
( सकाळी ७-३० ते संध्याकाळी ५-३० पर्यंत ). 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ ( सोमवार ) 
( सकाळी १०-०० पासून ). 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ ( सोमवार ) 


... 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


प्रस्तुत , सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय खालीलप्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, संबंधित 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयातून वरील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे नामनिर्देशनपत्रे देणे, स्वीकारणे, नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करणे 
तसेच निवडणूक चिन्हाचे वाटप करणे व निवडणुकी संदर्भातील इतर सर्व कामकाज पार पाडण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल . 

निवडणूक निर्णय अधिकारी / सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे नाव , हुद्दा व त्यांचे कार्यालयाचा पत्ता खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


निवडणूक निर्णय 

अधिकारी 


मतमोजणीचे ठिकाण 


सहायक निवडणूक 
निर्णय अधिकारी 


नेमून दिलेले प्रभाग 


नामनिर्देशनपत्राचे वाटप , 
स्वीकृती व कार्यवाही 

ठिकाण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ श्रीम . वैशाली चव्हाण, 


१,६,७ 
एकूण ३ 


१ 


श्री . आकाश लिगाडे, 
तहसीलदार ( संगायो), मनपा 
क्षेत्र , ठाणे . 


उप जिल्हाधिकारी 
( पुर्नवसन), ठाणे. 


डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
भवन ( नगरभवन ), तिसरा भवन ( नगरभवन ),तिसरा 
मजला हॉल, मांडली 

मजला हॉल, मांडली 
तलावाच्या बाजूला, 

तलावाच्या बाजूला, 
भाईंदर ( प .) . 


भाईंदर ( प. ). 


२ 


श्री . दिलीप जक्काप्पा 
रायण्णावार , 


३ 


२ श्री . संदिप म . कळंबे, 

उप जिल्हाधिकारी, 
( करमणूक शुल्क ) , 
मुंबई शहर . 


२,३,४ 
एकूण ३ 


स्व . विलासराव देशमुख स्व . विलासराव देशमुख 
भवन , तिसरा मजला, जांगीड भवन ,तिसरा मजला, जांगीड 
इनक्लेव , लक्ष्मी पार्क , इनक्लेव, लक्ष्मी पार्क , 
कनकिया, मिरारोड (पू.). कनकिया, मिरारोड (पू.). 


४ 


करमणूक कर अधिकारी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


५ 


६ 


७ 


३ श्री . सतिश पंढरीनाथ 

श्रीम . वंदना चि . मकू , 
बागल , 

तहसीलदार ( अति ./निष्का.) , 
उप जिल्हाधिकारी, ( अति ./ अंधेरी . 
निष्का . ) बांद्रा . 


५ , १० , ११ 
एकूण ३ 


स्व . विलासराव देशमुख स्व . विलासराव देशमुख 
भवन, चौथा मजला, जांगीड भवन , चौथा मजला, जांगीड 
इनक्लेव , लक्ष्मी पार्क , इनक्लेव , लक्ष्मी पार्क , 
कनकिया, मिरारोड ( पू.). कनकिया, मिरारोड ( पू.). 


८ 


४ श्रीमती सोनाली नि . मुळे , 

उप जिल्हाधिकारी , 
( भूसंपादन ) क्र .७ , 
मुंबई उपनगर . 


श्री . विनोद वसंत गोसावी , 
तहसीलदार ( संगायो), मुंबई 
शहर . 


८ , २३, २४ 
एकूण ३ 


रिना मेहता कॉलेज इमारत , रिना मेहता कॉलेज इमारत , 
१५० फूटी रोड , १५० फूटी रोड, 


मॅक्डॉनल्डच्या बाजूला , 
भाईंदर ( प .) . 


मॅक्डॉनल्डच्या बाजूला , 
भाईंदर ( प .) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै २६, २०१७ / श्रावण ४, शके १ ९ ३ ९ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


५ श्री . मल्लिकार्जुन माने , 

उप जिल्हाधिकारी 
( अपील्स ),मुंबई उपनगर 
जिल्हा. 


श्रीमती प्रज्ञा सावंत , 
तहसीलदार , ( झो.पू.प्रा.), 
ठाणे. 


९ , १ ९ , २२ 
एकूण ३ 


आरक्षण क्र . २४ ९ , आरक्षण क्र . २४ ९ , 
ॲमिनिटी स्पेस ( लायब्ररी ), ॲमिनिटी स्पेस ( लायब्ररी ), 
दुसरा मजला, कनकिया , 

दुसरा मजला, कनकिया , 
भाईंदर ( पूर्व). 

भाईंदर (पूर्व). 


६ श्री . हरिश्चंद्र बाजीराव 


पाटील , 


श्री. सुरेंद्र सोपन नवले, 
तहसीलदार 
( अति /निष्का), कुर्ला-३ 
घाटकोपर . 


१२, १३ , १८ 
एकूण ३ 


उप जिल्हाधिकारी 
( अति ./निष्का.), 
बोरिवली -२. 


आरक्षण क्र . २४ ९ , आरक्षण क्र . २४ ९ , 
ॲमिनिटी स्पेस ( लायब्ररी ), ॲमिनिटी स्पेस ( लायब्ररी ), 
पहिला मजला, कनकिया, पहिला मजला, कनकिया , 
भाईंदर ( पूर्व). 

भाईंदर ( पूर्व). 


७ श्री . जयराम सिताराम पवार , श्री . दयालसिंग ठाकूर , 

उप जिल्हाधिकारी , तहसीलदार 
झोपडपट्टी पुर्नवसन ( अति /निष्का ), धारावी 
प्राधिकरण, ठाणे . विभाग , मुंबई शहर . 


१४ , १५, १६ 
एकूण ३ 


राष्ट्रसंत आचार्य श्री 

राष्ट्रसंत आचार्य श्री 
पद्मसागर सुरीश्वरजी भवन, पद्मसागर सुरीश्वरजी भवन , 
पहिला मजला ( रामनगर ), पहिला मजला ( रामनगर ), 
शांतीगार्डन, मिरारोड ( पू.). शांतीगार्डन , मिरारोड (पू.). 


. 


तहसीलदार , 


८ श्रीम . अर्चना विनायक कदम , श्री . गणेश दत्तात्रेय सांगळे, 

उप जिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन क्र .४ ) मुंबई महानगर प्रदेश 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 

प्राधिकरण , मुंबई . 


१७ , २० , २१ 
एकूण ३ 


राष्ट्रसंत आचार्य श्री 

राष्ट्रसंत आचार्य श्री 
पद्मसागर सुरीश्वरजी भवन, पद्मसागर सुरीश्वरजी भवन , 
तळ मजला ( रामनगर ), तळ मजला, ( रामनगर ) , 
शांतीगार्डन , मिरारोड (पू.). शांतीगार्डन , मिरारोड ( पू.). 


आचारसंहिता पथक प्रमुख यांचे नाव, हुद्दा व त्यांचे कार्यालयाचेठिकाण खालीलप्रमाणे आहे 


- 


अनु. 


आचारसंहिता प्रमुख 


सहायक आचारसंहिता प्रमुख 


कार्यक्षेत्र 


आचारसंहिता पथक प्रमुख 
यांचे कार्यालयाचा पत्ता 


क्र . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


श्री . युवराज बांगर, 


१ श्री . अशोक हरिभाऊ मुंढे, 

उप जिल्हाधिकारी , 
( अति /निष्का ), 


~ 


तहसीलदार ( धान्य खरेदी 
अधिकारी), जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , ठाणे . 


संपूर्णमिरा - भाईंदर महानगरपालिका मिरा -भाईंदर महानगरपालिका , 
क्षेत्र एकूण १ ते २४ प्रभाग . मुख्य कार्यालय , स्व . इंदिरा गांधी 

भवन , दुसरा मजला, छत्रपती 
शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर ( प.). 


कुलाबा विभाग. 


डॉ . नरेश गिते , 


भाईंदर , 


दिनांक २६ जुलै २०१७. 


आयुक्त , 
मिरा- भाईंदर महानगरपालिका . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


